केंद्र शासनपुरस्कृत - विद्यमान शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आर्दशा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दर्जावाढ 
करणे ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर 
नाशिक जि. नाशिक या संस्थेत 
राबविण्याकरीता अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत नवीन लेखाशिर्ष व संगणक 
सांकेतांकास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.१५३/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, कौ.वि.रो. व उ.वि. संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि-३ 
दिनांक १३.०७.२०२१ 
२. केंद्र सरकार च्या कौडठाल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे क्र. |९०.)७1-३५(४) 
Model ITI/Nashik/2094-NPIU Dated ४१ jaunuary, २०१६ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा seal 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे (Model ITls) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing 
Government ITIs_ into Model ITIs) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर जि. नाशिक या 
संस्थेत राबविण्यास दिनांक १३ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 

आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Model ITI) ही योजना राबविण्याकरीता केंद्र 
शासनाने विहीत केलेल्या Implementation Manual नुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी 
करणे आवश्यक आहे. सदर योजनेमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कालबाहय झालेले 
व्यवसाय बदलणे तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सल्ल्यानुसार नवीन व्यवसाय सुरु 
करणे, अल्पमुदतीचे व्यवसाय राबविणे, टीसीपीसी सेलची स्थापना करणे संस्थेचा दर्जावाढ 
करणे इ. बाबी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. 

केंद्र सरकार व राज्य सरकारद्वारे प्राप्त निधी हा वाटप करतांना तो सर्वसाधारण, 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या तीन घटकांकरीता त्याचा विनियोग करायचा आहे. या 
योजनेमध्ये केंद्राचा हिस्सा ७० टक्के आहे व राज्याचा हिस्सा ३० टक्के आहे. अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्राचा व राज्याचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी व आदर्श औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था या योजनेवरील खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांक देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःआयटीआय-२०२१/प्र.क्र.१५३/व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थे (Model ITIs) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing Government ।115 
into Model ITis) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर जि. नाशिक या संस्थेत राबविण्यास दिनांक 93 
जुले, २०२१ च्या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Model IT!) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर नाशिक येथे 

राबविण्याकरीता तसेच एकुण प्रकल्प किंमत रुपये ८.९९ कोटीला केंद्र शासनाने मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर केंद्रपुरस्कृत योजनेमध्ये केंद्र व राज्य शासन यांचा हिस्सा अनुक्रमे ७०:३० या 
प्रमाणात असणार आहे. या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी 
तसेच आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या योजनेवरील होणारा खर्च भागविण्यासाठी अनुसूचित जाती 
घटकाकरीता केंद्र हिजयाचे व राज्य हिऱ्याचे असे दोन नवीन लेखाशिर्ष व आठ अंकी सांकेताकास 
खालिलप्रमाणे मराठी व इंग्रजी मध्ये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी क्रमांक एन-०३ N-3 
मुख्य लेखाशीर्ष/॥७]०" | 2230 कामगार व सेवायो 2230-Labour and 
Head Employment 
उपमुख्य TAT | ०३ प्रशिक्षण 03-Training 
/Sub Major Head 
U N/Minor | ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विठोष ७८९-5७6७९७8| Component 
Head घटक योजना Plan Scheduled Castes 
गट §/Group | (09) अनुसूचित जाती घटक | 09-Schemes under 
Head कार्यक्रमांतर्गत योजना Schedule Caste Component 
Schemes 
उप गट aM8/Sub | (09)(09) विद्यमान शासकीय औद्योगिक | (09)(09Up gradation ठा 
Group Head प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्डा | existing Government ITIs into 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये | Model ITls (Central Share- 
दर्जावाढ करणे (90%)(Scheme) 
(केंद्र हिस्सा-७०%) (कार्यक्रम) 
उप गट M8/Sub | (०१(०२) विद्यमान शासकीय औद्योगिक | (09)(02)Up gradation ठा 
Group Head प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्डा | existing Government ITIs into 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये | Model ITis (State Share- 
दर्जावाढ करणे 30%)(Scheme) 
(राज्य हिस्सा-३०%) 
(कार्यक्रम) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः'आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.१५३/व्यशि-३ 


तसेच प्रधानशिर्ष २२३० अंतर्गत (0909) या उप गटशीर्षासाठी wo टक्‍के केंद्र हिऱयाकरीता 
२२३०ए७६४ असा संगणक सांकेतांक आहे. व ३० टक्के राज्य हिऱ्यासाठी (०१)(०२) या उप गटशीर्षासाठी 
२२३०॥५७७३ असा संगणक सांकेतांक आहे. 

सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०४१९१५३८५२४१०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. 
Vinod Sheshrao i > 
197b779f6F1 926149131 1a06aac663b01b00963f2e754c6 
ओठ, 
serialNumber=c313a8b86d677 16d182c41d1e22f57d99c8eeSf4654a2 
O n re 16d8fe23bSad24ed271, cn=Vi 
D 


2022.04.19 15:42:04 +05'30' 


(विनोद बोंदरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


lly signed by Vinod Sheshrao Bond 
} arash Skill Development and 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, कौशल्य , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचाळनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक/ औरंबाद / 
अमरावती/नागपूर 

. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय (सर्व) 

. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१२. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 

१४. उप सचिव, plied विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


eon GS & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


